कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील 
अधिकार्‍यांच्या सर्वसाधारण बदल्यांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेश, क्रमांकः एलटीएस ११२३/प्र.क्र. २४/२०२३/आ (वर्ग-१) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : ३० जून, २०२३. 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीमधीळ कलम 3, ४(४), ४(४(एक) व ५ नुसार जलसंपदा 
विभागातील कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील बदलीपात्र अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय निकड विचारात 
घेऊन, नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशीनुसार व सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने खाली दर्शविल्याप्रमाणे बदलीने 
पदस्थापना करण्यात येत आहेत :- 


अ.क्र. । अधिकाऱ्यांचे नाव सध्या धारण करीत असलेले पद बदलीने पदस्थापनेचे पद 
| a | 2 3 PB 

iz श्री.ज्ञानदेव पांडुरंगजी | कार्यकारी अभियंता, (रो.ह.यो.) सेवानिवृत्तीपर्यंत मुदतवाढ. 

गव्हाळे विभागीय आयुक्त कार्यालय, 
अमरावती. 

२. श्री.अब्जलप्रकाठा कार्यकारी अभियंता, जलविज्ञान एक वर्ष मुदतवाढ 
नागेश कन्ना प्रकल्प विभाग, अमरावती. 

३. श्रीमती आशालता कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प | सेवानिवृत्तीपर्यंत मुदतवाढ 
नारायण महाजन अन्वेषण विभाग,अकोला (सर्वेक्षण). 

Z श्री.विरेंद्र रामचंद्र कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे । कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे 
चौधरी विभाग, कारंजा (बांधकाम). प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण 

विभाग, अमरावती 

ष्‌. श्री.गणेश लष्कर उपअधीक्षक अभियंता, यवतमाळ कार्यकारी अभियंता, बेंबळा 
राठोड पाटबंधारे मंडळ,यवतमाळ. पाटबंधारे विभाग, यवतमाळ 
(अपंग) 

६. श्रीमती वर्षा निशांत कार्यकारी अभियंता व प्राचार्य कार्यकारी अभियंता, सिंचन 
बावकर प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र, औरंगाबाद. | व्यवस्थापन संगणकीकरण विभाग, 

पुणे 

णं | श्री.आश्युतोष कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा 
ओमप्रकाडा राठोर प्रकल्प विभाग क्र.५, हदगांव, नांदेड. । प्रकल्प क्र. ६, नांदेड 

८. श्री.रुक्मांगद प्रल्हाद । कार्यकारी अभियंता, माजलगाव एक वर्ष मुदतवाढ 
गरुड कालवा विभाग क्र.७, गंगाखेड 

(परभणी). 


पृष्ठ ९ पैकी १ 


शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस ११२३/प्र.क्र. २४/२०२३/आ (वर्ग-१) 


अ. क्र. घिकाऱ्यांचे नाव सध्या धारण करीत असलेले पप॒ | बदलीने पदस्थापनेचे | 

९, श्री.विजय किडानराव । कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा 
कुरुंदकर प्रकल्प विभाग क्र.६, नांदेड. प्रकल्प क्र. ५, हदगांव, नांदेड 

| ०. = | श्री.सलिम सय्यद कार्यकारी अभियंता, उस्मानाबाद कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे 
गफुर आवटे पाटबंधारे विभाग क्र.१, उस्मानाबाद । विभाग, उस्मानाबाद 

(सिचन). 

| १. | श्री.संजयकुमार कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे कार्यकारी अभियंता, दक्षता पथक, 
व्यंकटराव पडलवार । संशोधन विभाग, औरंगाबाद. औरंगाबाद 

१२. _।श्री.श्रीकांत दत्तात्रय कार्यकारी अभियंता, दक्षता पथक, कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे 
खंदारे औरंगाबाद. संशोधन व विकास संचालनालय, 

औरंगाबाद 

१३. =| श्री.नंदकिशोर कार्यकारी अभियंता, मुख्य लेखा कार्यकारी अभियंता, पुर्णा पाटबंधारे 
नारायण भामरे परिक्षक, जल व सिंचन महाराष्ट्र विभाग, वसमतनगर (सिंचन 

राज्य, औरंगाबाद. विभाग), जि.परभणी 

| ४. । श्रीमती योगिता कार्यकारी अभियंता, जलविज्ञान एक वर्ष मुदतवाढ 
देविदास जोशी प्रकल्प विभाग, औरंगाबाद. 

१५. । श्रीमती सय्यदा हाबाना | सहायक मुख्य प्रशासक, मुख्य कार्यकारी अभियंता व प्राचार्य 
शिरीन सैय्यद मझुर अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाक्षेवि, प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र, औरंगाबाद 
अल रझवी औरंगाबाद. 

१६. । श्री.विनायक विष्णुपंत | कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे | कार्यकारी अभियंता, सीना 
नखाते विभाग, हिंगोली (बांधकाम). कोळेगाव प्रकल्प विभाग, परांडा, 

जि.उस्मानाबाद 

णि ७. श्री.अजित नागनाथ कार्यकारी अभियंता, उस्मानाबाद कार्यकारी अभियंता, औरंगाबाद 
मदने पाटबंधारे विभाग क्र.२, उमरगा. पाटबंधारे विभाग, औरंगाबाद 

१८. । श्रीमती मधुमती उप अधीक्षक अभियंता, अधीक्षक एक वर्ष मुदतवाढ 
व्यंकटेश ARTS अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र 

विकास प्राधिकरण, लातूर. 

१९. । श्री.संतोष बाबुराव कार्यकारी अभियंता, पुर्णा पाटबंधारे | कार्यकारी अभियंता, संकल्पचित्र 
बिराजदार विभाग, वसमतनगर (सिंचन विभाग), | विभाग क्र.१ (उसिंयो), म.सं.सं., 

जि.परभणी. नाशिक 

२०. | श्री.संजय विष्णुपंत कार्यकारी अभियंता, निम्न तेरणा कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे 
जेवळीकर कालवा विभाग क्र.२, लातूर. विभाग, कारंजा लाड, जि.वाशिम 

२१. | श्री.रवि भारत पवार । कार्यकारी अभियंता, पालघर कार्यकारी अभियंता, भातसा धरण 

पाटबंधारे विभाग, मनोर, जि.पालघर । व्यवस्थापन विभाग, भातसानगर, 
(सिंचन). जि.ठाणे 

२२. | श्री.जगदीश मधुकर । कार्यकारी अभियंता, रत्नागिरी कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प 

पाटील पाटबंधारे विभाग, रत्नागिरी (सिंचन). | विभाग, अहमदनगर 


पृष्ठ ९पैकी२ 


शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस ११२३/प्र.क्र. २४/२०२३/आ (वर्ग-१) 


अ. क्र. घिकाऱ्यांचे नाव सध्या धारण करीत असलेले पप | बदलीने पदस्थापनेचे | 
२३. _ श्री.गणेश हरिदास कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे कार्यकारी अभियंता, रत्नागिरी 
सलगर बांधकाम विभाग, रत्नागिरी पाटबंधारे विभाग, रत्नागिरी 
(बांधकाम). (सिंचन) 
२४. । श्री.विनायक बाबुराव । कार्यकारी अभियंता, गुण नियंत्रण कार्यकारी अभियंता, सिंधुदूर्ग 
जाधव विभाग, अलोरे, जि.रत्नागिरी. पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम, चराठे, 
सावंतवाडी (बांधकाम) 
२५. । श्री.योगेश सिताराम | कार्यकारी अभियंता व पदसिध्द अवर | कार्यकारी अभियंता, सातारा सिंचन 
शिंदे सचिव (जसं), जलसंपदा विभाग, विभाग, सातारा 
मंत्रालय, मुंबई. 
२६. | श्रीमती सुषमा राजीव | कार्यकारी अभियंता व पदसिध्द अवर | कार्यकारी अभियंता, खारभूमी 
कुडल सचिव (खारभूमी), जलसंपदा विभाग, | विकास विभाग, कळवा ठाणे 
मंत्रालय, मुंबई. 
२७. श्रीमती दिनेश्री काळू । कार्यकारी अभियंता, रायगड कार्यकारी अभियंता, हेटवणे मध्यम 
राजभोज पाटबंधारे विभाग क्र.२, कोकण भवन । प्रकल्प विभाग, कामार्ली , 
(बांधकाम), जि.रायगड जि.रायगड 
२८. | starr बाबुराव कार्यकारी अभियंता, भातसा धरण कार्यकारी अभियंता, पालघर 
पाटील व्यवस्थापन विभाग, भातसानगर पाटबंधारे विभाग, मनोर, 
(सिंचन). जि.पाळघर (सिंचन) 
२९. | श्री.नरेंद्र दादोजी कार्यकारी अभियंता, ठाणे पाटबंधारे | एक वर्ष मुदतवाढ 
महाजन विभाग, कळवा-ठाणे (सिंचन). 
३०. श्रीमती धनश्री शांततू । कार्यकारी अभियंता, माहिती कार्यकारी अभियंता, बांधकाम 
लिमये व्यवस्थापन व प्रशिक्षण विभाग, मुंबई. | व्यवस्थापन संगणकीकरण विभाग, 
पुणे 
३१. | Molla casa कार्यकारी अभियंता, हेटवणे मध्यम  । कार्यकारी अभियंता, रायगड 
जाधव प्रकल्प विभाग, कामार्ली, जि.रायगड. | पाटबंधारे विभाग क्र.२, कोकण 
(बांधकाम) भवन (बांधकाम) , जि.रायगड 
३२. | श्री.पंकजकुमार कार्यकारी अभियंता, खारभूमी विकास | सहायक मुख्य अभियंता, मुख्य 
चंद्रेश्वर दाभिरे विभाग, कळवा ठाणे. अभियंता, कोकण प्रदेश, 
जलसंपदा विभाग, मुंबई 
३३. | श्री.राजेश नारायण । कार्यकारी अभियंता, नागपूर पाटबंधारे | कार्यकारी अभियंता, गोसीखुर्द 
ढुमणे विभाग (दक्षिण), नागपूर (सिचन). धरण विभाग, वाही (पवनी) भंडारा 
३४. | श्री.किशोर देविलाल । कार्यकारी अभियंता, अंभोरा उपसा । कार्यकारी अभियंता, भंडारा 
दमाह सिंचन विभाग, भिवापूर (नागपूर). पाटबंधारे विभाग, भंडारा 
३५. | श्री.राजेश रामरावजी | कार्यकारी अभियंता, आसोलामेंढा कार्यकारी अभियंता, गोसीखुर्द 
सोनोने प्रकल्प नुतनीकरण विभाग क्र.२, पुनर्वसन विभागीय पथक, नागपूर 
सावली. 


पृष्ठ ९पैकी३ 


शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस ११२३/प्र.क्र. २४/२०२३/आ (वर्ग-१) 


अ. क्र. घिकाऱ्यांचे नाव सध्या धारण करीत असलेले पप॒ | बदलीने पदस्थापनेचे | 
३६. । श्री.राजेश कार्यकारी अभियंता, गोसीखुर्द धरण | कार्यकारी अभियंता, निम्न वर्धा 
गोविंदप्रसाद शर्मा विभाग, वाही (पवनी), भंडारा. प्रकल्प विभाग, वर्धा 
३७. । श्री.अनिल विठ्ठलराव | कार्यकारी अभियंता, गोसीखुर्द उपसा | एक वर्ष मुदतवाढ 
फरकडे सिंचन विभाग, अंबाडी, जि.भंडारा. 
३८. | श्रीमती सोनाली सादर | कार्यकारी अभियंता, गोंदिया एक वर्ष मुदतवाढ 
सोनुले पाटबंधारे विभाग, गोंदिया. 
३९. | श्री.महेंद्र गजानन कार्यकारी अभियंता, विदर्भ पाटबंधारे । सहायक मुख्य अभियंता, 
कारेमोरे विकास महामंडळ, नागपूर. जलसंपदा विभाग, अमरावती 
| . __ श्री.प्रविण युवराज झोड | कार्यकारी अभियंता, पेंच पाटबंधारे । कार्यकारी अभियंता, विदर्भ 
विभाग, नागपूर (सिचन) पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
नागपूर 
गि १. | MAYER बाबुराव कार्यकारी अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे  सेवानिवृत्तीपर्यंत मुदतवाढ 
काळे विभाग, चंद्रपूर (सिंचन). 
४२. _श्री.र.प.वऱ्हाडे कार्यकारी अभियंता, निम्न वर्धा कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे 
प्रकल्प विभाग, वर्धा. प्रकल्प अन्वेषण विभाग, चंद्रपूर 
४३. | श्री.गिरीश विजय कार्यकारी अभियंता, द्वारे व निर्गम कार्यकारी अभियंता, कृष्णा पाणी 
नगरकर क्र.२, नाशिक. तंटा लवाद क्र. ४, पुणे 
Ds . | श्री.मनोज माणिक कार्यकारी अभियंता, संकल्पचित्र कार्यकारी अभियंता, गुण नियंत्रण 
गुजर विभाग क्र.१ (उसिंयो), म.सं.सं., विभाग, सातारा 
नाशिक. 
४५. श्री.राजेश बाबुराव कार्यकारी अभियंता, पालखेड कार्यकारी अभियंता, संकल्पचित्र 
गोवर्धने. पाटबंधारे विभाग, नाशिक विभाग (मा.ध.क्र.४), नाशिक 
४६. श्रीमती रजनी श्रीराम । कार्यकारी अभियंता, राज्यस्तरीय कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे 
पाटील तांत्रिक सल्लागार समिती कक्ष-१ संशोधन विभाग, नाशिक 
अंदाजपत्रके व प्रकल्प किंमत 
(Estimates and cost), नाशिक. 
भि . . श्री.राहुल अभिमन्यू  । कार्यकारी अभियंता, गिरणा नदी खोरे | एक वर्ष मुदतवाढ 
पाटील प्रकल्प विभाग, नाशिक. 
४८. | श्री.सागर ज्ञानदेव शिदे | कार्यकारी अभियंता, नाशिक प्रशासकीय अधिकारी, संकल्पन 
पाटबंधारे विभाग, नाशिक. प्रशिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, 
नाशिक 
४९. _ श्री.स्वप्नील विजय  ।कार्यकारी अभियंता, कुकडी पाटबंधारे | कार्यकारी अभियंता, अहमदनगर 
काळे विभाग क्र. २, श्रीगोंदा, पाटबंधारे विभाग, अहमदनगर 
जि.अहमदनगर. 


पृष्ठ ९पैकी४ 


शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस ११२३/प्र.क्र. २४/२०२३/आ (वर्ग-१) 


अ. क्र. घिकाऱ्यांचे नाव सध्या धारण करीत असलेले पप॒ | बदलीने पदस्थापनेचे | 

yo. | श्री.अमरदिप grag | कार्यकारी अभियंता, सुलवाडे एक वर्ष मुदतवाढ 

पाटील जामफळ कनोली उपसा सिंचन 
विभाग, धुळे. 

५१. श्री.ईश्वर शंकर पढार | कार्यकारी अभियंता व सदस्य सचिव, | सहायक मुख्य अभियंता (२), मुख्य 
तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
जळगाव. औरंगाबाद 

५२. । श्री.यशोदीप मनोहर । कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन एक वर्ष मुदतवाढ 

कडलग बांधकाम विभाग, जळगांव. 
५३. श्री.राजेंद्र सिताराम । सहायक मुख्य अभियंता, उत्तर एक वर्ष मुदतवाढ 
बडगुजर महाराष्ट्र प्रदेश, जलसंपदा विभाग, 
नाशिक. 
५४. | श्री.मकरंद मधुकर कार्यकारी अभियंता, संपदा कार्यकारी अभियंता, संकल्पचित्र 
कुलकर्णी अभियांत्रिकी केंद्र, नाशिक. विभाग (दध-१), मध्यवर्ती 
संकल्पचित्र संघटना, नाशिक 
५५. | श्री.शशिकांत दामू कार्यकारी अभियंता, संकल्पचित्र सेवानिवृत्तीपर्यंत मुदतवाढ 
केदार विभाग (दध-४), मध्यवर्ती संकल्पचित्र 
संघटना, नाशिक. 

५६. श्रीमती सोनल कार्यकारी अभियंता, संकल्पचित्र कार्यकारी अभियंता, नाशिक 

अभिजीत शाहाणे विभाग (माध-२), मध्यवर्ती संकल्पचित्र | पाटबंधारे विभाग, नाशिक 
संघटना, नाशिक. 

पु. श्री.रविद्र त्र्यंबक कार्यकारी अभियंता, संकल्पचित्र कार्यकारी अभियंता, संकल्पचित्र 

बागुल विभाग (दध-५), मध्यवर्ती संकल्पचित्र | विभाग (माध-२), मध्यवर्ती 
संघटना, नाशिक. संकल्पचित्र संघटना, नाशिक 

५८. | श्री.अमोल अरुणराव । कार्यकारी अभियंता, डाटा सेंटर एक वर्ष मुदतवाढ 

पंडित विभाग, नाशिक. 
५९. _।श्री.संदिप भिमरिग कार्यकारी अभियंता, संकल्पचित्र कार्यकारी अभियंता, संकल्पचित्र 

ठाकूर विभाग (मा.ध.क्र.४, नाशिक. विभाग (दध-५), मध्यवर्ती 

संकल्पचित्र संघटना, नाशिक 
go. | Satta प्रभाकर मोरे | कार्यकारी अभियंता, जलनियोजन | एक वर्ष मुदतवाढ 
विभाग (पूर), नाशिक. 

६१. | श्री.निलेश शांतीलाल | कार्यकारी अभियंता, कालवा सुरक्षा । एक वर्ष मुदतवाढ 

दुसाने विभाग, नाशिक. 

६२. ।श्री.काशिनाथ कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प । कार्यकारी अभियंता व सदस्य 

लालसाहेब मासाळ विभाग, अहमदनगर. सचिव, तापी पाटबंधारे विकास 


महामंडळ, जळगाव 


पृष्ठ ९पैकी५ 


शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस ११२३/प्र.क्र. २४/२०२३/आ (वर्ग-१) 


अ. क्र. घिकाऱ्यांचे नाव सध्या धारण करीत असलेले पप॒ | बदलीने पदस्थापनेचे | 
६३. । श्री.गणपत भाऊसाहेब | कार्यकारी अभियंता, अहमदनगर कार्यकारी अभियंता, द्वारे व निर्गम 
नान्नोर पाटबंधारे विभाग, अहमदनगर. क्र.२, नाशिक 
gs. । श्री.महेश भिकाजी कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन  । कार्यकारी अभियंता, मुख्य लेखा 
कानिटकर व्यवस्थापन विभाग, पुणे. परिक्षक, जल व सिंचन महाराष्ट्र 
राज्य, औरंगाबाद 
६५. श्री.विजय पांडूरंग कार्यकारी अभियंता, खडकवासला । कार्यकारी अभियंता, खारभूमी 
पाटील पाटबंधारे विभाग, पुणे (सिंचन -- सर्वेक्षण व अन्वेषण विभाग, पेण, 
बांधकाम) जि.रायगड 
६६. । श्रीमती सीमा सचिन । कार्यकारी अभियंता, कृष्णा पाणी कार्यकारी अभियंता, दक्षता पथक, 
मोहिते वाटप तंटा लवाद गट क्र.४, पुणे. पुणे 
go. । श्री.नामदेव शंकर करे | कार्यकारी अभियंता, भामा आसखेड =| एक वर्ष मुदतवाढ 
धरण विभाग, पुणे (बांधकाम) 
६८. । श्री.रोहित प्रकाहा कार्यकारी अभियंता, कोल्हापूर कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प 
बांदिवडेकर पाटबंधारे विभाग, (उत्तर), कोल्हापूर. | विभाग क्र. २, कोल्हापूर 
६९. | श्रीमती स्मिता चेतन । कार्यकारी अभियंता, कोल्हापूर कार्यकारी अभियंता, कोल्हापूर 
माने पाटबंधारे विभाग (दक्षिण), कोल्हापूर | पाटबंधारे विभाग (उत्तर), कोल्हापूर 
मुख्या. कोल्हापूर. (सिंचन--बांधकाम) 
फो . | श्रीमती पूनम राजेश | उप अधीक्षक अभियंता, कोल्हापूर कार्यकारी अभियंता, गुण नियंत्रण 
माने पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापूर. विभाग, कोल्हापूर 
णी १. । श्री.अमरसिह प्रतापराव | उप अधीक्षक अभियंता, सांगली एक वर्ष मुदतवाढ 
सुर्यवंशी (अपंग) पाटबंधारे मंडळ, सांगली. 
७२. | श्री.अभिनंदन विष्णूपंत | कार्यकारी अभियंता, टेंभू उपसा एक वर्ष मुदतवाढ 
हरुगडे सिंचन प्रकल्प विभागीय पथक क्र.१, 
सांगली. 
७३. श्री.राजन यमनाप्पा कार्यकारी अभियंता, टेंभू उपसा एक वर्ष मुदतवाढ 
Vela सिंचन प्रकल्प विभाग क्र.२, 
ओगलेवाडी, ता. कराड. 
| . | WARTS कार्यकारी अभियंता, निरा उजवा कार्यकारी अभियंता, धोम 
कालवा विभाग, फळटणट, बलकवडी प्रकल्प विभाग, 
जि.सातारा. फलटण, सातारा 
oy. | श्री.अमोल पंडितराव | कार्यकारी अभियंता, जिहे कठापूर =| एक वर्ष मुदतवाढ 
निकम उपसा सिंचन विभाग, सातारा. 
७६. श्री.रमेश नागेठा कार्यकारी अभियंता, भीमा विकास । कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे 
क्षीरसागर विभाग क्र.२, सोलापूर. विभाग, पंढरपूर 
णं ७ श्री.नारायण वासुदेव =| कार्यकारी अभियंता, उजनी काळवा | एक वर्ष मुदतवाढ 
जोशी विभाग क्र.९, मंगळवेढा, सोलापूर. 


पृष्ठ ९पैकी६ 


शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस ११२३/प्र.क्र. २४/२०२३/आ (वर्ग-१) 


अ. क्र. धिकाऱ्यांचे नाव सध्या धारण करीत असलेले पप॒ | बदलीने पदस्थापनेचे | 
७८. । श्री.राजेंद्रकुमार कार्यकारी अभियंता, पुणे पाटबंधारे | कार्यकारी अभियंता, डिंभे धरण 
गणपतराव धोडपकर | विभाग, पुणे (सिंचन). विभाग, डिंभे, ता. आंबेगाव, जि.पुणे 
७९. श्रीमती अंजली विजय | उप अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे | कार्यकारी अभियंता व पदसिध्द 
काकडे प्रकल्प मंडळ, पुणे. अवर सचिव, जलसंपदा विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
८०. | श्रीमती हौळजा अतुल । कार्यकारी अभियंता, खोरे समरुपण । कार्यकारी अभियंता, माहिती 
सुलाखे विभाग, पुणे. व्यवस्थापन व प्रशिक्षण विभाग, 
मुंबई 
८१. | श्री.संभाजी जगन्नाथ । कार्यकारी अभियंता, डिंभे धरण कार्यकारी अभियंता, भीमा विकास 
माने विभाग, डिंभे, ता. आंबेगाव, जि.पुणे. । विभाग क्र.२, सोलापूर 
८२. | श्री.दिगंबर महादेव कार्यकारी अभियंता, नीरा देवधर कार्यकारी अभियंता, पुणे पाटबंधारे 
डुबल प्रकल्प विभाग, सांगवी (भाटघर),ता. | विभाग, पुणे (सिंचन) 
भोर, जि.पुणे. 
८३. = | श्रीमती निधी नरेन्द्र कार्यकारी अभियंता, दक्षता पथक, सहायक मुख्य प्रशासक, मुख्य 
गजबे पुणे. अभियंता व मुख्य प्रशासक, 
लाक्षेवि, औरंगाबाद 
८४.  श्री.प्र.प्रा.कडुस्कर कार्यकारी अभियंता, कुकडी पाटबंधारे | कार्यकारी अभियंता, निरा उजवा 
विभाग क्र. १, नारायणगांव, जि.पुणे. | कालवा विभाग, फलटण, 
जि.सातारा 
cy. । श्रीमती आसावरी कार्यकारी अभियंता, राजस्तरीय उप अधीक्षक अभियंता, गुण 
प्रमोद कुलकर्णी तांत्रिक Ver समिती, कक्ष-२ नियंत्रण मंडळ, पुणे 
(SLTAC-II), Jo. 
८६. | श्रीमती वैशाली कार्यकारी अभियंता, बांधकाम कार्यकारी अभियंता,महाराष्ट्र कृष्णा 
बाळासाहेब तामगावे | व्यवस्थापन संगणकीकरण विभाग, | खोरे विकास महामंडळ, पुणे 
पुणे. 
८७. । श्री.संजय रंगराव कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प | उप अधीक्षक अभियंता, कोल्हापूर 
पाटील विभाग क्र. २, कोल्हापूर. पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापूर 
८८. | श्री.उ.रा.पुजारी कार्यकारी अभियंता, गुण नियंत्रण उप अधीक्षक अभियंता, गुण 
विभाग, कोल्हापूर. नियंत्रण मंडळ, औरंगाबाद 
८९. | श्री.अशोक शांकर पवार । कार्यकारी अभियंता, सातारा सिंचन । कार्यकारी अभियंता, गुण नियंत्रण 
विभाग, सातारा. विभाग, अलोरे, जि.रत्नागिरी 
go. । श्री.शिवाजी कार्यकारी अभियंता, गुण नियंत्रण कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन 
दिनकरराव जाधव विभाग, सातारा. व्यवस्थापन विभाग, पुणे 
९१. । श्री.वैभव हणमंतराव |। कार्यकारी अभियंता कोयना बांधकाम | कार्यकारी अभियंता व पदसिध्द 
फाळके विभाग क्र.१, कोयनानगर, अवर सचिव, जलसंपदा विभाग, 


जि.सातारा. 


मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ९पैकी७ 


शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस ११२३/प्र.क्र. २४/२०२३/आ (वर्ग-१) 


अ. क्र. धिकाऱ्यांचे नाव सध्या धारण करीत असलेले पद | बदलीने पदस्थापनेचेपद पदस्थापनेचे पद 


९२. | श्री.चंद्रशोखर केडाव  । कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे | कार्यकारी अभियंता व पदसिध्द 
गोडबोले विभाग क्र.१, पंढरपूर, जि.सोलापूर. | अवर सचिव, जलसंपदा विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 


३. संबंधित मुख्य अभियंता यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी कार्यकारी संचालक यांच्या संमतीने वरील 
अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमुळे रिक्‍त झालेल्या पदांचा अतिरिक्‍त कार्यभार सोपविण्याबाबत पुढील आदेश होईपर्यंत 
स्थानिक व्यवस्था करुन, संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यासाठी तात्काळ 
कार्यमुक्त करावे. 
४. संबंधीत अधिकाऱ्यास नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले 
आणि ते नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत शासनास 
doesttclass1.wrd@maharashtra.gov.in या ई-मेल संकेतस्थळावर त्वरित कळवावे. 
५. संबंधीत अधिकाऱ्यास शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु नये. 
तसेच म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या अधिकाऱ्याचे 
कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते संबंधीत अधिकाऱ्यास मूळ पत्त्यावर 
नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली झालेल्या अधिकाऱ्याचे रजेचे अर्ज पाठविल्यास 
सदर अर्जाची दखल घेण्यात येणार नाही. 
६. सदरहू बदली आदेशानुसार तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा कोणत्याही प्रकारचा 
दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील 
नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई 
करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 
७. सदर झासन आदेश, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्यांचा सांकेतांक २०२३०६३०२१४८४९०७२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. तसेच सदर झासन आदेश जलसंपदा विभागाच्या 
www://wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरही उपलब्ध करण्यात आलेला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by RAKHI SACHIN CHAVAN 
R A K H | A H | N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
5.4.20=7206b93 12f3173ff523e7a493d6d53d81915¢15336f19: 
‘16ada11a287b879985, postalCode=: 


CHAVAN प errr 
(राखी चव्हाण) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.उप मुख्यमंत्री (जळसंपदा) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. सचिव (लाक्षेवि) / सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


द. सर्व कार्यकारी संचालक / महासंचालक, जलसंपदा विभाग. 
६. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 


पृष्ठ ९पैकी८ 


शासन आदेशा क्रमांकः एलटीएस ११२३/प्र.क्र. २४/२०२३/आ (वर्ग-१ 


सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

सर्व कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

संबंधीत अधिकारी. 

संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

सर्व कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन आ (वर्ग-१), संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ९पैकी९ 


